मुंबई-अहमदाबाद जलदगती रेल्वेमार्ग 
प्रकल्पाच्या विशेष उपयोजिता 
वाहनामध्ये महाराष्ट्र शासनाचे २५% 
भागभांडवल घेण्यास राज्य शासनाची 
मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्र क्रमांक : आरएलआय २०१४/९५/प्र.क्र.३१/परिवहन-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १३ नोव्हेंबर, २०१७ 


वाचा : शासन निर्णय क्र.आरएलआय २०१४/९५/प्र.क्र.३१/रेल्वे कक्ष, दिनांक १२ सप्टेंबर, २०१७ 


शुध्दिपत्र : 

शासन निर्णय,गृह विभाग, क्र.आरएलआय २०१४/९५/प्र.क्र.३१/रेल्वे कक्ष, दिनांक १२ सप्टेंबर,२०१७ 
यामधील परिच्छेद क्र.४ “ सदर प्रयोजनाकरिता येणारा खर्च गृह विभाग मागणी क्र.बी-१०, ५००२-भारतीय 
रेल्वे यावरील भांडवली खर्च (व्यावसायिक मार्ग, १९०-झासनाच्या व्यावसायिक उपक्रमाकरिता गुंतवणूक 
(इतर सार्वजनिक क्षेत्र), (०१) (०१)-महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनी (५००२ ००१४), ३२-अंशदाने या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा ” असा वाचण्यात यावा. 


२. सदर शासन शुध्दिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१७१११३१६३६४२४४२९ असा आहे. हे Blears fetes स्वाक्षरीने 
सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kranti 8. Patil 


e 
K t B DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
[| ठे Nn | e ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ff9761 db 1faa1460e27b4ede45ea 


by 068647 12590bd05d7ff1 2b360f63975c018 
a | 7, cn=Kranti B. Patil 


Date: 2017.11.13 16:40:15 +05'30' 


(क्रांती पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
2) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.मंत्री (परिवहन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा.मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६) मा.मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७ संबंधित विभागीय सचिव (वित्त, नियोजन, परिवहन, नगरविकास विभाग). 
७) महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०००५१, 


प्रत :- 

) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) 

) 


AN ADV -O 


8) अवर सचिव (124-9), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) निवड नस्ती (परिवहन-५). 


